जिल्हा स्त्री रुग्णालय, यवतमाळ येथील ४२ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२ /प्र.क्र.६४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५ मार्च,२०२२. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि- २०२०/प्र.क्र.४४/आरोग्य-३, 
दिनांक- ०७.०६.२०२१. 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ fat 
रुग्णालय, यवतमाळ/अपदे/सन २१-२२/२३७८-२३८०/२२,दिनांक २८.०२.२०२२. 
शासन निर्णय- 
जिल्हा स्त्री रुग्णालय येथे १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय शासन निर्णय दि.१७.०१.२०१३ अन्वये 


स्थापन करण्यात आल्यामुळे उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सदर स्त्री रुग्णालयाकरीता 


४२ नियमित पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या अस्थायी पदांना दि.०७.०६.२०२१ ते 


दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍तालयाकडून प्राप्त झाला आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा, 


अकोला मंडळ, अकोला यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा स्त्री रुग्णालय, यवतमाळ येथील १०० Wet 


निर्माण केल्यामुळे ४२ अस्थायी पदांना दिनांक ०७.०६.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२१- 


२०२२ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(08)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२२/प्र.क्र.६४/आरोग्य-३ 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 


व दिनांक १०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४११२१०३७४१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 


Ro S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


D | Nn eC S h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44a 
e02d12f2c1313143ad8376755d0e81 


Kadam Patil seo torn onen 
Date: 2022.03.25 13:17:44 405'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, यवतमाळ 
८. वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, यवतमाळ 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२२/प्र.क्र.६४/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०२२/प्र.क्र.६४ /आरोग्य-३, 
दि.२५.०३.२०२२ अन्वये सोबतचे विवरणपत्र. 


जिल्हा स्री रुग्णालय, यवतमाळ जि.यवतमाळ 
मॅट्रीक्स अस्थायी 
अ.क्र पदनाम वेतन मॅट्रीक्स as 
ee | वैदयकीय अधिक्षक, गट-अ एस २३  ६७७००-२०८७०० शि al 
वैदयकीय अधिकारी( स्री रोगव aa 
२ यं एस२३  ६७७००-२०८७०० अ 
प्रसुती तज्ञ) गट- 
वैदयकीय अधिकारी (बालरोग = 
3 a एस २३  ६७७००-२०८७०० | | 
तज्ञ) गट- 
ढु वैदयकीय अधिकारी 0 a 
(बधिरिकरण तज्ञ) गट-अ र 
वैदयकीय अधिकारी (क्ष-किरण = 
षु क एस२३  ६७७००-२०८७०० शि 
तज्ञ) गट- 
: वैदयकीय अधिकारी ह लागाल : 
(बधिरीकरण शास्त्रज्ञ$ गट-अ 4:44. 
वैदयकीय अधिकारी (बालरोग = 
9 a VA २० ५६१००-१७७५०० २ 
तज्ञ) गट- 
ी वैदयकीय अधिकारी (स्री रोगव Goan Gees : 
प्रसुती ts गट-अ a 
९ | वैदयकीय अधिकारी गट-अ एस २० ५६१००-१७७५०० ष्‌ 
१० ० | प्रशासकीय अधिकारी एस १५ ४१८००-१३२३०० Lae] 
(| १ | कार्यालयीन अधिक्षक एस १४ ३८६००-१२२८०० ॥ a 
१२ । सहाय्यक अधिपरिसेविका एस १५ ४१८००-१३२३०० =a 
१३ | परिसेविका एस-१४ (३८६००-१२२८००) 4 
१४ | अधिपरिचारिका वर्ग-३ एस-१३ (३५४००-११२४००) ८ 
१५ | बालरोग परिचारिका एस-१४ (३८६००-१२२८००) ३ 
१६ | रक्‍तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी एस-१३ (३५४००-११२४००) na 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२२/प्र.क्र.६४/आरोग्य-३ 


जिल्हा स्री रुग्णालय, यवतमाळ जि.यवतमाळ 

अ.क्र. पदनाम वेतन मेंट्रीक्स ज्यांची 
पदे 
१७ । औषध निर्माण अधिकारी एस १० २९२००-९२३०० २ 
१८ । वरिष्ठ लिपीक एस ८ २५५००-८११०० खी. 
१९ | कनिष्ठ लिपीक एस ६ १९९००-६३२०० Pa | 
२० | भांडार व वस्त्रपाल एस ६ १९९००-६३२०० [ee | 
एकुण अस्थायी पदे ४२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


